मराठी भाषा संवर्धन पुरस्कार, सन २०२३ 
जाहीर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरस-२०२४/प्र.क्र.४/भाषा-३, 
नवीन प्रशासकीय भवन, ८ वा मजला 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक : ९ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा :- 
१) मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्र.भासंपु-२०१६/प्र.क्र.२६/२०१६/भाषा-३, 
दि.१८ फेब्रुवारी, २०१६. 
2) मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्र.भासंपु-२०१६/प्र.क्र.२६/२०१६/भाषा-३, 
दि.०२ फेब्रुवारी, २०१८. 
३) मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्र.पुरस-२०२१/प्र.क्र.१०/भाषा-३, 
दि.२६ फेब्रुवारी,२०२१. 
प्रस्तावना :- 


मराठी भाषा आणि महाराष्ट्राची संस्कृती यांचे संरक्षण, संगोपन आणि संवर्धन करण्याच्या हेतूने मराठी भाषा 
संवर्धनासाठी मोलाचे योगदान देणाऱ्या व्यक्‍तीस आणि संस्थेस भाषा संवर्धन पुरस्कार प्रदान करण्यात येतात. 


मराठी भाषेचा अधिक प्रसार व प्रचार व्हावा यादृष्टीने सदर दोन्ही पुरस्कार व्यक्‍ती आणि संस्था यांना 
स्वतंत्रपणे देण्याचा निर्णय संदर्भाधीन दि.२६.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार घेण्यात आला आहे. त्यानुसार 
खालीलप्रमाणे ४ पुरस्कार प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


१. डॉ. अशोक रा. केळकर, मराठी भाषा अभ्यासक पुरस्कार (व्यक्तीसाठी) 
णि डॉ. अशोक रा. केळकर, मराठी भाषा अभ्यासक पुरस्कार (संस्थेसाठी) 
३. कविवर्य मंगेश पाडगावकर मराठी भाषा संवर्धक पुरस्कार (व्यक्तीसाठी) 
४. कविवर्य मंगेश पाडगावकर मराठी भाषा संवर्धक पुरस्कार (संस्थेसाठी) 


शासन निर्णय :- 


मराठी भाषा संवर्धन पुरस्कार प्रदान करण्याकरीता संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात 
आलेल्या समितीच्या निर्णयानुसार सन २०२३ या वर्षीचे पुरस्कार खालीलप्रमाणे जाहीर करण्यात येत आहे. 
अक्र पुरस्कार पुरस्कार प्राप्त व्यक्‍ती/ संस्थेचे नाव 


i डॉ. अशोक रा. केळकर, मराठी भाषा अभ्यासक पुरस्कार डॉ.प्रकाश परब 
२०२३ (व्यक्तीसाठी) 


२ डॉ. अशोक रा. केळकर, मराठी भाषा अभ्यासक पुरस्कार वाड:मय चर्चा मंडळ, बेळगाव 
२०२३ (संस्थेसाठी) 


३ कविवर्य मंगेश पाडगांवकर, मराठी भाषा संवर्धक पुरस्कार श्री.कौतिकराव ठाले पाटील 
२०२३ (व्यक्तीसाठी) 


४ कविवर्य मंगेश पाडगांवकर, मराठी भाषा संवर्धक पुरस्कार कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान, नाशिक 
२०२३ (संस्थेसाठी) 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस-२०२४/प्र.क्र.४/भाषा-३, 


२. या पुरस्काराचे स्वरुप प्रत्येकी रु.२,००,०००/- ( रुपये दोन लक्ष फक्त ) रोख, मानचिन्ह व मानपत्र असे 
आहे. 

३. या प्रीत्यर्थ होणारा खर्च मागणी क्रमांक झेडएफ-२, २२०५, कला व संस्कृती (०२) (कार्यक्रम) 
योजनांतर्गत योजना (०२) (०१) राज्य मराठी विकास संस्था (२२०५ ३२०५) या लेखाशीर्षखाली सन 
२०२३-२४ या वित्तीय वर्षात मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


v. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक क्र. २०२४०२०९१७४६४७७२३३ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ानुसार व नावाने. 


Digitally signed by HARSHWARDHAN TUKARAM JADHAV 

DN: c=IN, o9=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MARATHI 
HARSHWARDHAN_. Ss 

2.5.4.20=e2fe6cc4558c2e6d7354de294 14546a527c688fec225545f57 

e427d7b0bbfc51, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=9AE068EA61A07283211A87C7BC808B58EBCFF5FC50 
T U KA R A M J A D H AV CC2738A19DFCBF7D81DFB8, cn=HARSHWARDHAN TUKARAM 

JADHAV 

Date: 2024.02.09 17:57:24 +05'30' 


(हर्षवर्धन तु. जाधव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री (मराठी भाषा) यांचे खाजगी सचिव / विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
५. मा.सर्व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
. विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य/मराठी भाषा समिती सदस्य,विधानमंडळ, मुंबई, 
८. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
९. अप्पर मुख्य सचिव (मराठी भाषा विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त आणि उप लोक आयुक्त कार्यालय, मुंबई. 
१२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
१३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 
१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१६. संचालक (माहिती व वृत्त), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
१७. संचालक / प्रशासकीय अधिकारी, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई. 
१८. भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, मुंबई. 
१९. सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई. 
२०. सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई. 
२१. सर्व अवर सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२२. भाषा -३ (संग्रहार्थ). 


cow :० :? 


पृष्ठ २ पैकी २ 


